यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
नांदेड जिल्हयातील १ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यास कार्योत्तर मान्यता व निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.४३८/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जुले, २०२४. 


det: १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, 

दिनांक २४.०१.२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ०८.०१.२०१९. 

३) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ०८.०३.२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ११.०९.२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, नांदेड यांचे क्रमांक ५१००, दिनांक ०८.०८.२०२३ रोजीचे प्रशासकीय मान्यता आदेश. 

६) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे क्रमांक ३६८, दिनांक 
०६.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी wade चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील 
तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यहावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक ०८.०८.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्हास्तरीय 
समितीने दिनांक ०८.०८.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील १ 
वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
२. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ 
करीता नांदेड जिल्ह्यातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे १ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यास कार्योत्तर मान्यता आणि सदरहू लाभार्थ्याकरीता रु.१,२०,०००/- (अक्षरी एक लक्ष वीस हजार 
wed) व ४ टक्के प्रशासकीय निधी प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे (अक्षरी रुपये चार हजार आठशे फक्त) 
असा एकूण रु.१,२४,८००/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष चोवीस हजार आठशे फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.४३८/योजना-१ 
2; यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत १ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यास सदरहू मान्यता 
खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१. नांदेड जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी फक्त 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यालाच सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय 
राहील. 

२. लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून अशाच 
व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

3. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच Sa लाभ अनुज्ञेय राहील दुसऱ्या व्यक्तीस लाभ 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यास सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक 
राहील. 

५. लाभार्थ्याने आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 

६. लाभार्थ्याच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात तफावत असल्यास ती 
तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा व आडनावाचा पुरावा 
सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास सदरहू योजनेचा 
लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भाधिन शासन निर्णय/शुद्धीपत्रकांतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्याच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, नांदेड व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड यांची राहील. 

५. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस वितरीत करावी. तसेच, 
कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

हर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, GIANT चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, नांदेड व सहायक संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड यांनी सर्व अटी व शतींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. तसेच, 
याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.४३८/योजना-१ 


७. याबाबतचा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरीता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाळ व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


रः सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६9७६/२०२४/ व्यय-१४, दिनांक 
०८.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१६१४५६५५६७३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. मा 
२. मा 


— 


. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, नांदेड. 
१४.संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१५.प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग(प्रादेशिक), लातूर. 


स-न स-न | 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.४३८/योजना-१ 


१६.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नांदेड. 

१७. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड. 

१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद,नांदेड. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी,नांदेड. 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.४३८/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.४३८/योजना-१ 
दिनांक :- १५ जुले, २०२४ 
परिशिष्ट- अ 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता कार्योत्तर मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील १ लाभार्थ्याची यादी. 


ग्रामपंचायतीचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 


देगलूर शिळवणी श्री. मोतीराम जीवळा पवार 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


